शिवडी पो.ठा.गु.नो.क्र.९४/२०१३ मधून उदभवणा-या 
प्रकरणामध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३३७/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १९ एप्रिल, २०१४ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- १०१३/ए.एस.९६/डी-चौदा, दिनांक 
४.१२.२०१३ 


शासन निर्णय :- शिवडी पो.ठा.गु.नों.क्र.९४/२०१३ (माझगाव इमारत दुर्घटना) या प्रकरणातील 
आरोपींचे जामिन अर्ज, रिमांड अर्ज तसेच, आरोपींतर्फे दाखल होणा-या रिट याचिकांचे कामकाज 
पहाण्यासाठी ste. st. BIBT हिरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ४.१२.२०१३ 
रोजीच्या अधिसूचनेन्वये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.१०,०००/- 
प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 

३. सदर खटल्याच्या कामासाठी अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना नाशिक ते मुंबई असा प्रवास करावा लागणार 
असल्याने, शासकीय कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्या पुढील दराने प्रवास खर्च व निवास खर्च (दैनिक 
भत्ता) अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रवास खर्च :- मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९ मधील नियम ४१४ आणि ४९० मधील 
तरतुदीप्रमाणे अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना सार्वजनिक वाहनातून रस्ता मार्गाने केलेल्या प्रवासासाठी, 
प्रवास खर्च शासन निर्णय क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३.०३.२०१० मधील परिच्छेद क्र.४.३ 
नुसार वातानुकुलित बससहीत इतर सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक बसचे प्रत्यक्ष भाडे अनुज्ञेय राहील. 


निवास खर्च (दैनिक भत्ता ) :- मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९ मधील नियम ४२० मधील 
तरतुदीप्रमाणे अँड.श्री.शिशिर हिरे यांनी, मुंबई शहरातील अनुसूचित दर आकारणा-या हॉटेलमध्ये 
वास्तव्य केल्यास, शासन निर्णय क्र.प्रवास-१०११/प्र.क्र.२२/सेवा-५, दि.२७.१२.२०११ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार रू.२,०००/- इतका दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


४. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस तसेच, प्रवास व निवास खर्च संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस 
उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.3३७/पोल-१० 


५. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस (02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक. निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७४/१४/व्यय-७, दिनांक १.३.२०१४ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१५४१४९५६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajinkya क), 
Vasant _ झर 
Bagade 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोळीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
३. अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे कार्यालय, सर जे.जे. भायखळा, 
मुंबई-४ 00 00८. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) HERTS १ , मुंबई . 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. अँड.श्री.शिशिर हिरे, सावित्री, म.गांधी मार्ग (कॅम्प रोड), मालेगाव, जि.नाशिक. 
८. विधी व न्याय विभाग (का.१४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


